सामान्य राज्य सेवा (प्रशासन शाखा) 


मधील अधिकार्‍यांच्या विनंती बदल्या- 


अधीक्षक, गट-ब 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली- ३१२०/प्र.क्र.७२/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ३० डिसेंबर, २०२० 


वाचा:- शा.शि.व क्री.वि., शासन निर्णय.क्र.ईएसटी-३९१७/प्र.क्र.४६/प्रशा-२, दि.१७.०३.२०१७ 


शासन आदेशा- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हे दिनांक ०१ जुले, २००६ पासून 
अंमलात आले आहे. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय 
कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ६ नुसार 
बदली करण्याबाबत सक्षम प्राधिकारी घोषित करण्यात आळे आहेत. तसेच या कलमाच्या 
परंतुक २ नुसार बदली करणाऱ्या सक्षम UHRA, सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे, 
या कलमाखाली त्याचे अधिकार त्याच्या कोणत्याही दुय्यम प्राधिकाऱ्याकडे सोपविता येतील, 
अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ व गट-ब 
मधील विविध संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार प्रत्यार्पित करण्याचा निर्णय दिनांक 
३० मे, २०१५ च्या शासन निर्णयाद्वारे घेण्यात आलेला आहे. 


२. सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन 
आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील 
कलम ४(४(दोन) व कलम ४(५) मधील तरतुदीनूसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या 
प्राधिकाऱ्याच्या ळलगतनंतरच्या वरिष्ठ प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने खालील तक्त्यात नमूद 
अधिकाऱ्यांची विनंतीवरुन बदलीने त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक-४ मध्ये दर्शविलेल्या 
पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव | पदनामव सध्याचे कार्यालय बदलीनंतरची अभिप्राय 
क्र व पदनाम पदस्थापना 
(१) (२) (३) (४) (५) 
| श्री. उमेश अधीक्षक, शालेय पोषण आहार, अधीक्षक, शालेय पोषण ।विनंतीनुसार 
feared राऊत पं. स. कळमनुरी, जि.हिंगोळी आहार, पं. स. परभणी = Rad पदी 
२ | श्री. विजयकुमार अधीक्षक, शाळेय पोषण आहार, अधीक्षक (माध्यमिक), ।विनंतीनुसार 
अशोक सोनवणे पं.स. मिरज, जि. सांगली जि. प. सांगली रिक्‍त पदी 
३ श्री. मकरंद अधीक्षक (प्राथमिक), अधीक्षक (माध्यमिक), ।विनंतीनुसार 
मोहनराव सेवलीकर जिल्हा परिषद जालना जि.प. जालना रिक्‍त पदी 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली- ३१२०/प्र.क्र.७२/प्रशा-२ 


३. आयुक्‍त (शिक्षण) पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे सदर अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या 
पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करण्याबाबत संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना तातडीने कळवावे 
व बदली झालेले अधिकारी विहित कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, 
याची खातरजमा करावी व याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 

४. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२३०१५४८०९१६२१ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 
DEEPAKVUAY (ses 


1cb84cc86e70f3bBf6fl fdcdb2469570c7 


, street=ROOM NO 4.4,ANNEX 


8dabl 10032, z 
BLDG,SCHOOL EDI IN DEPT.MANTRALAYA, MUMBAI, ou=NA, 
5 H E LA R o=GOVERNMENT HARASHTRA, cn=DEEPAK VIJAY SHELAR 
Date: 2020.12.30 15:51:16 +05'30' 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


. आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्‍तालय (मध्यवर्ती इमारत) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद पुणे, औरंगाबाद 
३. सर्व संचालक 


Oo 


४. विभागीय शिक्षण उपसंचालक पुणे, औरंगाबाद 
५. संबंधित शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक, प्राथमिक, निरंतर शिक्षण) 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी पुणे, औरंगाबाद 
७. संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 
प्रत माहितीसाठी, 
१. मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे स्वीय सहायक. 
२. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
३. निवड नस्ती, प्रशा-२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


